आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (मागासवर्गीय 
कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

१. are परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४२ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२२.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, दि.०६.०५.२०२२, दि.३१.०५.२०२२,दि.२४.०६.२०२२, 
दि.२०.०७.२०२२, दि.८.०८.२०२२, दि.२०.०९.२०२२,दि. ३०.०९.२०२२, दि. १७.१०.२०२२ व 
दि.१९.१०.२०२२. 

प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांकरीता 
प्रथम नऊमाहीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतील निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित 
तरतूदींच्या ७% मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) 
वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने आदिवासी घटक 
कार्यक्रमातील कार्यक्रम खर्चातर्गत शासकीय आश्रमशाळा या योजनेंतर्गत १०-कंत्राटी सेवा या 
उद्दीष्टांकरीता ५६ % मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला 
आहे. 


शासकीय आश्रमशाळांमधील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाकरीता 
निधी अपुरा पडत असल्याने १०-कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टांकरीता वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य Hey, २२२५ - 
अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य 
SSRIS शासकीय आश्रमशाळा समूह योजनेच्या बाब क्र.१०-कंत्राटी सेवा याकरीता सन 
२०२२-२३ या वर्षातील तरतुदींतून खालीलप्रमाणे रु.१०८०.०० लाख इतका निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष बाब । सन २०२२- | यापुर्वी सदर शा.नि. अन्वये 
२३ वितरीत । वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पी । निधी असलेली तरतूद 
य तरतूद 
Poa | २ ३ 1 ४ 4 & 
शासकीय २२२५डी १०, ६०००.०० | ३३६०.०० १०८०.०० 

आश्रमशाळा ७३४ कंत्राटी (५६%) (१८ %) 

समूह योजना सेवा 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१०८०.०० लाख (अक्षरी रुपये दहा कोटी ऐंशी लाख फक्त) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत तरतुद त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण 
व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनो. संदर्भ क्र.१०९६/व्यय-१४, 
दि.१६.१२.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२०१६५७००५७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KIRAN 


KISANRAO 
PAWAR 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर . 

७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


